पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी 
विकास महामंडळाच्या ६ प्रक्षेत्रावर होळी समूह 
योजना (Goat Cluster scheme) राबविण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ एप्रिळ, २०२२. 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शोळीपालनास महत्वाचे स्थान आहे. राज्यातील होळी 


पालन व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून फायदेशीर ठरलेला आहे. अल्पभूधारक, 


अत्यल्पभूधारक तथा भूमिहिन ग्रामीण लोकांच्या उपजीवीकेचे होळी पालन व्यवसाय महत्वपूर्ण 


साधन आहे. ]शोळ्यापासून मांस, कातडी व लेंडीखताचे उत्पादन मिळते. सन २०१९ च्या 


पशुगणनेनुसार देशातील शोेळयांची संख्या १४.८८ कोटी असून महाराष्ट्र राज्यातील seared 


संख्या १०६ लक्ष एवढी आहे. महाराष्ट्र राज्य देशामध्ये सहाव्या क्रमांकावर असून देशामधील 


शोळयांच्या संख्येत ७.१२ % एवढे योगदान आहे. 


२. राज्यामध्ये शेळी पालन व्यवसाय हा शेतमजूर, अल्प, अत्यल्प भूधारक, भटकंती SOT 


समाज तसेच आदिवासी यांच्या उपजिवीकेचा एक प्रमुख व्यवसाय असून, राज्यामध्ये अंदाजे ४८ 


लाख कुटुंबांना होळी पालनामधून अर्थार्जन होत आहे. हा व्यवसाय प्रामुख्याने अवर्षणप्रवण, दुष्काळी 


व निमदुष्काळी भागामध्ये मोठया प्रमाणात केला जातो. कोरडे हवामान शोळ्यांना पोषक असून 


दुष्काळी भागामध्ये जेथे अन्य कोणतीही पशुधन पाळण्यास मर्यादा येतात, तेथे होळी पालन हा एक 


उत्तम पर्याय आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शोळी पालन व्यवसाय हे एक 


उत्पन्नाचे साधन आहे. अत्यंत कमी चाऱ्यावर व कठीण परिस्थितीतसुध्दा शेळ्या तग धरु Weald. 


वातावरणीय बदलाशी त्वरीत जुळवून घेण्याची त्यांची क्षमता असते. अत्यंत कमी भांडवलात सुध्दा 


शेळी पालन व्यवसाय सुरु करता येऊ शकतो. त्यामुळे Worl, बेरोजगार तरुण याकडे 


व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. 


३. राज्यातील शेळ्यांच्या एकूण संख्येपैकी साधारणपणे ७६% संख्या ही स्थानिक जातीच्या (नॉन- 
डिस्क्रीप्ट) शहोळयांची आहे, त्यामुळे त्यांची उत्पादकता दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे दिसून येते. 


तसेच शेळी पालन व्यवसायामध्ये पशुपालक असंघटीत असणे, शेळ्यांची दिशाहीन पैदास, 


पैदाशीकरिता जातीवंत नरांची कमतरता, शेळी पालकांचे व्यवसायातील सुधारित पध्दतीबाबतचे 
अज्ञान, शेळी पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असणे, वजनावर शोळ्यांची खरेदी विक्री न होणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


शेळयांची असंघटीत विपणन व्यवस्था, शेळ्यांकरिता चाऱ्याची कमतरता, अशी अनेक कारणे दिसून 


येतात. त्याचप्रमाणे, नैसर्गिक आपत्ती व अचानक ओढवणाऱ्या आर्थिक अडचणीमुळे होळी पालक 


बर्‍याचदा त्यांच्याकडील उत्कृष्ट पैदाशीचे पश्युधन नाईलाजाने विकून टाकतात. 


वर नमूद सर्व बाबी विचारात घेता, राज्यामध्ये शोळी /मेंढी पालन व्यवसायास चालना 


देण्याची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झाळेली आहे. 


४. राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास 


महामंडळाच्या मौजे पोहरा, जि. अमरावती येथे “शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme)” ही 


नवीन योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यासाठी, तसेच पोहरा येथील 


प्रक्षेत्राप्रमाणे राज्यातील इतर पाच महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे आणखी ५ प्रक्षेत्रावर होळी 


समूह योजना राबविण्यास तत्वत: मान्यता दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या 


बैठकीत मंत्रिमंडळाने दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खाळीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


५. राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास 
महामंडळाच्या मौ. पोहरा, जि. अमरावती येथे “शेळी समूह योजना (Goat Cluster scheme)” ही 


नवीन योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 
६. योजनेचा उद्देश :- 
) राज्यामध्ये समूह विकासामधून शेळीपालन व्यवसायास गती देणे. 


= 


(i) उोळी पालन संबधित नवीन उद्योजक निर्माण करणे. 


(ii) शोळी पालकांचे उत्पादक कंपनी, HSA, संस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून त्यांना 


शेळी पालन प्रशिक्षण, होळी पालन व्यवसायाकरिता लागणाऱ्या सुविधा पुरविणे, जसे- 


तांत्रिक माहिती, अद्याचवत तंत्रज्ञान, आरोग्यसुविधा, अनुवंशिक सुधारणा तसेच 


शोळ्यांकरिता बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून होळी पालकांचे आर्थिक उत्पन्न 
वाढविणे. 
iv) Bool पालकांना त्यांच्याकडे उत्पादन होणाऱ्या ASA बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे 
(७) उशोळीपालकांना फॉरवर्ड लिकेजेस निर्माण करून देणे, जसे शोळयांच्या वजनावर विक्रीची 
व्यवस्था, दूध प्रक्रिया उद्योग निर्माण करणे, माल साठवणुकीकरिता शीतगृह, खाद्य 


कारखाने, निर्यात सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे, कौशल्य 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


७. 


८. 


विकास करणे, कृत्रिम रेतन, Breeding Improvement, लसीकरण इत्यादीची व्यवस्था 
करणे. 


(vi) शोळी पालनकरिता लागणाऱ्या वस्तू, साहित्य उपलब्ध करून देणे. 


(vil) उशोतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीकरिता प्रयत्न करणे. 


(५) ग्रामीण भागामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती करणे. 


(ix) शोळ्यांच्या पैदास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. 


योजनेचे ठिकाण व कार्यक्षेत्र खालील प्रमाणे असेल :- 

योजनेचे ठिकाण योजनेचे कार्यक्षेत्र 

मौजे पोहरा, ता. जि. | अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ (नागपूर, वर्धा व 
अमरावती हिंगोली तात्पूरत्या स्वरुपात समाविष्ट) 


वर नमूद मौजे पोहरा, जि. अमरावती येथे राबविण्यात येत असलेल्या योजनेच्या 


कार्यक्षेत्रामध्ये नागपूर, वर्धा, व हिगोंळी या जिल्ह्यांचा तात्पुरत्या कालावधीसाठी समावेश 


करण्यात येत आहे. नागपूर व औरंगाबाद महसूल विभागासाठी ज्यावेळी स्वतंत्र्य प्रक्षेत्र 
कार्यान्वित होतील त्यावेळी पोहरा प्रक्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रातून नागपूर, वर्धा, व हिगोली जिल्हे 
वगळण्यात येतील आणि ते जिल्हे आपोआप त्या त्या महसूली विभागाच्या प्रक्षेत्राच्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये सामाविष्ट होतील. 


मौजे पोहरा प्रक्षेत्राच्या ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट 


असलेल्या जिल्ह्यातील शहोळी पालकांना फॉरवर्ड लिकेजेस उपलब्ध करुन देण्याकरिता सदर 
योजने अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा 
अमरावती यांच्या ताब्यात असलेली पशुसंवर्धन विभागाच्या नांवे असलेल्या ९.५ एकर क्षेत्रावर 


सदर “डोळी समूह योजना (Goat Cluster scheme)” स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. सदर क्षेत्रावर होतकरी/पश्ञुपाळक/शेळीपाळनाशी संबधित व्यावसायिक यांच्याकरिता 


विविध सुविधा निर्माण करण्यात येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प चालविण्यात येईल. 


तसेच पोहरा येथील प्रक्षेत्राप्रमाणे राज्यातील इतर ५ महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे 


आणखी खालील ५ प्रक्षेत्रावर होळी समूह योजना राबविण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


अ.क्र. | योजनेचे ठिकाण योजनेचे कार्यक्षेत्र 

िं मौजे sist, ता. रामटेक, नागपूर,भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, 
जि. नागपूर गडचिरोली. 

२. । मोजे तिर्थ, ता.तुळजापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, 
जि. उस्मानाबाद बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद. 

३. | मौजे रांजणी, ता. कवठेमहांकाळ, | पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, 
जि. सांगली कोल्हापूर 

४. ।मोौजे बिलाखेड, ता. चाळीसगांव, | नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, 
जि. जळगांव अहमदनगर. 

प. मौजे दापचरी, जि. पालघर मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, पालघर, 

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग. 


उक्त प्रक्षेत्रावर राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा उद्देश वरील परि.क्र. ६ मधून नमूद केल्या प्रमाणे 
राहिल. 


९. योजनेचे स्वरूप- 


(अ) शेळी पालकांना व्यवसाय सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहित करणे, उत्पादक कंपन्या स्थापन 
करणे (Backward Linkages)- 
या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जिल्ह्यामधील किमान 30000 Aah 


/पझुपालकांना या व्यवसायाबाबत प्रोत्साहित करण्यात येईल. त्यासाठी या भागामध्ये सर्वेक्षण 


करून या व्यवसायामध्ये इच्छूक असणाऱ्या व्यक्तींची नोंदणी करण्यात येईल. त्यांना 


शेळीपालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामध्ये होळी उत्पादक कंपनी, फेडरेशन, संस्था यांच्या 


माध्यमातून होळी समूह निर्माण करण्यात येईल. या समुहाच्या माध्यमातून शेळीपालकांना 


व्यवसाय सुरु करण्यासाठी शेळ्या खरेदी करण्याकरीता मदत करण्यात येईल. 


(ब) योजनेअंतर्गत समाविष्ट बाबी :- 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा- 


अमरावती यांच्या ताब्यात असलेली व पशुसंवर्धन विभागाच्या नांवे असलेल्या ९.५ एकर 


क्षेत्रावर प्रामुख्याने खालील सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(१) सामूहिक सुविधा केंद्र (Common Facility Center) स्थापन करणे : सदर प्रकल्पांतर्गत 


शोतकऱ्यांना शोळीपालन व्यवसायासंबंधीत विषयाचे सखोल ज्ञान व्हावे, याकरिता 


State-of-the-art ही संकल्पना विचारात घेऊन शेळी समुह प्रकल्पांतर्गत २ एकर 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


क्षेत्रावर सामुहिक सुविधा केंद्र उभारण्यात यावे. त्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र (प्रशिक्षण वर्ग, 


विद्याशाखा खोली, बहुउद्देशिय हॉल), १०० प्रशिक्षणार्थी करिता निवासस्थान, कर्मचारी 


निवासस्थान, इलेक्ट्रिसिटी, पाणी पुरवठा सुविधा, फर्निचर व इतर अनुषंगिक सुविधांची 


उभारणी करणे इ. बाबींचा समावेश असेल 


(२) शेळयांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे : सदर प्रकल्पांतर्गत सुमारे 


२.५ एकर क्षेत्रावर शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्राचे २ युनिटस स्थापन 


करण्यात यावेत. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. 


उभारणी Wass जमीन खाजगी व्यक्‍तीस/संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा 


अवलंब करुन देण्यात यावी. ज्या व्यक्‍ती/संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, 


ती व्यक्‍ती/संस्था सदर केंद्राची उभारणी करेल. 


(३) शेळयांचे मांस प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे : सदर प्रकल्पांतर्गत सुमारे १.५ एकर क्षेत्रावर 


मांस प्रक्रिया केंद्र (१ युनिट) स्थापन करण्यात यावे. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व 


सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. उभारणी प्रक्षेत्रावरील जमीन खाजगी व्यक्‍तीस/ 


संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात यावी. ज्या व्यक्‍ती/ 


संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, ती व्यक्‍ती/संस्था सदर केंद्राची उभारणी 
करेल. 


(४ eet उत्पादक कंपनी व खाजगी व्यावसायिकांकरिता कार्यालय :- सदर 


प्रकल्पांतर्गत सुमारे ०.५ एकर क्षेत्रावर शेळी उत्पादक कंपनी व खाजगी 


व्यावसायिकांसाठी कार्यालय उभारण्यात यावे. सदर कार्यालय होळी उत्पादक कंपनी 


किंवा खाजगी व्यवसायीकांना भाडे करारावर देण्यात यावे. 


१०. योजना अंमलबजावणी यंत्रणा :- सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रधान सचिव (पदुम) 


यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीचे व आयुक्‍त Wass यांच्या अध्यक्षतेखाळी कार्यकारी 


समितीचे खालीलप्रमाणे गठन करण्यात येत आहे. 


(अ) राज्यस्तरीय समितीची संरचना :- 


।१_| प्रधान सचिव/सचिव (पदुम) अध्यक्ष 
२ | आयुक्त WRG, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
३ | विभागीय संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, पुणे सदस्य 
४ । व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई. सदस्य 
५ | उप सचिव/सह सचिव, वित्त विभाग सदस्य 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


६ । उप सचिव/सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सदस्य 
७ | उप सचिव/सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
८ | उप सचिव/सह सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य 
९ | उप सचिव/सह सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सदस्य 
।१० | सहायक महाप्रबंधक, नाबाड, पुणे सदस्य 
११ १ | महाराष्ट पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठातील अध्यापक (होळी तज्ञ) सदस्य 
१२ | व्यवस्थापकौय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेढी व शोळी | सदस्य 

विकास महामंडळ, पुणे सचिव 
उक्त समितीस आवऱ्यकता वाटल्यास निमंत्रीत म्हणून काही सदस्य घेता येतील. 


(ब) राज्यस्तरीय समितीची कार्ये :- राज्यस्तरीय समितीची कार्ये खाळीलप्रमाणे असतील :- 


(१) सर्व प्रकल्पांच्या अंमळबजावणीचे संनियंत्रण करणे तसेच धोरणात्मक निर्णय घेणे. 


(२) कार्यकारी समितीने सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या धोरणाच्या 
मसुद्यास शासनाच्या मान्यतेने मंजूरी देणे. 


(३) कार्यकारी समितीने सादर केलेल्या प्रकल्पास येणाऱ्या प्रकल्प किंमतीस व खर्चास 
मान्यता देणे. 


(४) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कार्यकारी समितीस वेळोवेळी मार्गदर्शन 
करणे. 

(५) समितीची बैढक प्रत्येक महिन्यात घेण्यात येईल. 

(६) राज्यस्तरीय समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल. 


(क) कार्यकारी समितीची संरचना :- 
पि आयुक्‍त पशुसंवर्धन अध्यक्ष 
२ | अतिरिक्त आयुक्त पश्गुसंवर्धन सदस्य 
३ । व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेढी । सदस्य 
व शेळी विकास महामंडळ, पुणे 
४ | संचालक संशोधन, महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान सदस्य 
विद्यापीठ,नागपूर 


५ | महाव्यवस्थापक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी । सदस्य सचिव 
विकास महामंडळ, पुणे 


(ड) कार्यकारी समितीची कार्ये :- कार्यकारी समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील :- 
(१ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणाचा मसुदा तयार करुन राज्यस्तरीय समितीस 
मान्यतेसाठी यांना सादर करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


(२) प्रकल्पास येणाऱ्या खर्चाच्या किंमतीसह सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) राज्यस्तरीय 
समितीस सादर करणे. 
(३) राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे. 
(४ समितीची बैठक प्रत्येक महिन्यात घेण्यात येईल. 
११. तसेच सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्पाच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते 


उघडण्यात येईल. सदर खाते व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी 


विकास महामंडळ, पुणे व राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष यांच्याकडून संयुक्तपणे हाताळण्यात येईल. 


१२. सदर प्रकल्पांतर्गत राबवावयाच्या धोरणांचा आराखडा कार्यकारी समितीमार्फत तयार करुन 


राज्यस्तरीय समितीस सादर करणे आणि राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर त्याची प्रत्यक्ष 


अंमलबजावणी कार्यकारी समिती मार्फत करण्यात यावी. 


१३. सल्ला व मार्गदर्शन :- सदर प्रकल्पाकरिता महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई, HERTS VI a 


मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, Central Institute For Research on Goats, Makhdoom तसेच 


National Research Centre on Meat, Hyderabad तसेच इतर संशोधन संस्थेचे मार्गदर्शन घेण्यात 
यावे. 
१४. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी :- 


(१) मौजे पोहरा, ता. जि. अमरावती येथे प्रकल्प राबविण्याकरिता एकूण रु.७.८१ कोटी एवढा खर्च 
येणार आहे. यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

(२) उक्त परि. क्र. ८ येथील तक्‍त्यामधील अ. क्र. १ ते ५ येथे नमूद केलेल्या प्रक्षेत्रांसाठी अंदाजे 


प्रत्येकी रु. १०.०० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी महामंडळाने 


आव्यक तो प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा. 


(३) महामंडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने 


वरील ५ प्रक्षेत्रामये सदर योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र आदेडा निर्गमित करण्यात येतील. 


(3) तसेच मौजे पोहरा प्रकल्पासाठी वर नमूद रु. ७.८१ कोटी व्यतिरिक्त निधीची आवश्‍यकता 
भासल्यास, अतिरिक्‍त निधी पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास 


महामंडळाच्या स्वनिधीतून करण्यात यावा. 


(4) त्याचप्रमाणे णी interventions करिता नाबार्ड, माविम, एमएसआरएलएम व स्किल 


डेव्हलपर्मेट यांच्याकडील उपलब्ध योजनांमधून आवश्‍यक ती मदत घेण्यात यावी. 


(६) सर्व प्रकल्पासाठी लागणारे अतिरीक्त मनुष्यबळ बाह्य Blain, तसेच दैनंदिन खर्च महामंडळ 


स्वत:च्या निधीमधून करेल. याबाबत राज्यस्तरीय समिती पुढील निर्णय घेण्यास सक्षम असेल. 
पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


१५. प्रकल्पाची अपेक्षित फलश्रृति - 


(१ सदर प्रकल्पाअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे ३०००० शेतकऱ्यांचे समूह 


तयार करून, त्या माध्यमातून त्यांना होळी पालन व्यवसायाकरिता प्रवृत्त करणे, तसेच त्यांचे 


या व्यवसायाबाबतचे कौठल्य विकसित करून, त्यांच्यामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती होऊन 


त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचविण्यास याचा फार मोठा हातभार ळागणार आहे. 


सदर प्रकल्पाअंतर्गत या भागातील होळी पालकांना सतत निर्माण होणारा ]होळ्यांच्या विपणन 


a 


व्यवस्थेचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध होणाऱ्या 


शेळ्यांना निश्चितच जास्त किंमत मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. 


सदर प्रकल्पाअंतर्गत शेळ्यांपासून मिळणाऱ्या विविध पदार्थ व उपपदार्थ यांचे प्रक्रिया उद्योग 


Finn. 
AN 
~~ 


उभारण्यात येणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन उद्योजक निर्माण तर होईलच, 


त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल. 


(४ सदर प्रकल्पामध्ये प्रक्रिया उद्योगामध्ये निर्माण होणारे नाशवंत पदार्थ जास्त दिवस साठवता 


यावे याकरिता शितगृह स्थापन करण्यात येत आहे. याचा फायदा उत्पादकांना होऊन, 


त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यापार वाढविण्यास मदत होऊन याचा फायदा निश्चितच शेळी 


पालकांना होणार आहे. 


१६. सर्व प्रकल्पांच्या अनुषंगाने वित्तीय बाबी वगळता झासन निर्णयामध्ये आवश्‍््‌यकते प्रमाणे किरकोळ 


बदल करण्याचे अधिकार मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांना राहतील. 


१७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपाचारिक संदर्भ क्रमांक २६४/२०२२ व्यय-२, दिनांक 


१३.४.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०४१९१२५६४४९००१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIKAS TULSHIRAM 
KADAM 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) आयुक्‍त WRIA, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


४) विभागीय संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, पुणे. 
५) व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
६) व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ , 
मर्या. पुणे. 
७) मा.मंत्री (apa) यांचे खाजगी सचिव 
८) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
९) सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
१०) सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे 
११ कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ,नागपूर 
१२) व्यवस्थापक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, मौजे पोहरा, 
जि. अमरावती/मौजे बोंद्री,ता.रामटेक, जि.नागपूर/ मौजे तिर्थ,ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद/ 
मौजे रांजणी, ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगळी/ मौजे बिळाखेड, ता.चाळीसगाव, जि.जळगाव/ 
मौजे दापचरी, जि.पालघर 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/नागपूर/उस्मानाबाद/सांगळी/जळगाव/पालळघर 
१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
१६) वित्त विभाग(व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१७) नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२) निवडनस्ती (पदुम-३). 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३ 


(शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-१०२०/प्र.क्र.१६१/पदुम-३, दिनांक १९ एप्रिल, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
सदर योजना राबविण्याकरिता खालील प्रमाणे भांडवली खर्च प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. 
Sr. | Source of Particulars Included Items Total cost 
No. | funds Description Cost 
1. Site (i) Roads and pavaments 34,00,000 
Development (ii) Drainage system 63,43,673 
(iii) Boundary wall 22,50,000 
(iv) Horticulture works (Vertical 15,37,860 
Plantation) 
(v) Contingency expenses 6,76,577 aie 
2. Common (i) Training hall and Guest house 97,50,000 
facility centre (ii) Admin building 78,00,000 
(iii) staff quarters 78,00,000 
(iv) Canteen 23,40,000 
(v) Shops for Office for Private 62,40,000 
partners and Farmer Producer 
Goverment Organisations (FPOs) 
of (vi) Emergency response system 21,06,000 
Maharashtra (vii) Internal water system 14,41,440 
(viii) Electricals & others 63,06,300 
connections 
(ix) Parking and other amenities 2,70,000 
(x) Office Lab and storage 90,00,000 
furniture & Quality Control 
Labs equipment and 
Instruments 
(xi) Canteen furniture 12,00,000 
(xii) Misc. and contingency 27,12,687 
expenses 5,69,66,427 
3. Working (i) Salary of project coordinator 8,40,000 
Capital (ii) Salary of CFC Manager 6,00,000 
(iii) Salary of administrative staff (2) 4,80,000 
(iv) salary of training staff (2) 4,80,000 
(v) salary of housekeeping staff (2) 3,84,000 30,62,400 
(vi) Administrative expenses 2,78,400 
दि Consultancy Consultancy fee(Project Monitoring 39,08,482 
fee Agency /Consultants selected 
through tendering procedure) 39,08,482 
Total 7,81,45,418 
शासनाच्या हिळ्याचा SAT रु.७,८१,४५,४१९/- एवढा निधी खालील प्रमाणे ३ टप्प्यात उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल :- 


उपलब्ध करुन द्यावयाची रक्‍कम रु. 
पहिले २,५३,००,९५८/- 
दुसरे ३,६६,९४,२४५/- 
तिसरे १,६१,५०,२१५/- 
एकूण ७,८१,४५,४१८/- 


पृष्ठ १० पैकी १० 


